RNINo. MAHBIL /2009/ 35529 
Reg. No. MH /MR /South - 345 / 2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ५० ] 


गुरुवार ते बुधवार ,फेब्रुवारी ६-१२, २०१४ / माघ १७- २३ , शके १९३५ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १४ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 
No. Admn . 136 /2014 . — Smt. A . S . Apte, Chief 
Judicial Magistrate and Civil Judge (Senior 
Division ), Sindhudurg is granted earned leave 
for 3 days from 15th January 2014 to 17th 
January 2014 . 


(Senior Division ), Sindhudurg from 15th January 
2014 to 17th January 2014 shall remain with 
Shri D . W . Modak , District Judge - 1 and Additonal 
Sessions Judges, Sindhudurg and the charge of 
urgent CriminalMatters and Remand work form 
15th January 2014 to 17th January 2014 shall 
remain with Smt. V . A . Patravale , Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class, Kudal. 


No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. A . S . Apte is 
reposted as Chief Judicial Magistrate and Civil 
Judge (Senior Division ), Sindhudurg . 


The Chief Judicial Magistrate and Civil Judge 
(Senior Division ), Sindhudurg is directed to hand 
over the charge of her Court to Shri D . W . 
Modak , District Judge- 1 and Additional Sessions 
Judge, Sindhudurg. The Chief Judicial Magistrate 
and Civil Judge (Senior Division ), Sindhudurg is 
also directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 
of Chapter XXX of Civil Manual. 


Certified that , under note 2 below rule 39 of 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rule , 1981, 
Smt. A . S . Apte , would have been continued to 
an officiate as Chief Judicial Magistrate and 
Civil Judge (Senior Division ), Sindhudurg had 
she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Smt. A . S . 
Apte , Chief Judicial Magistrate and Civil Judge 
(Senior Division ), Sindhudurg the administrative 
charge of the court of Chief Judicial Magistrate 
and the charge of the Court of Civil Judge 


Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 

S . K . KOTWAL , 

Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge, 
dated 15th Janaury 2014 . Sindhudurg . 


ATT Top ( onl. fa .q.) — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०१४ / माघ १७ - २३ , शके १९३५ 


२. सदर आदेशानुसार आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणारा 
भाग नकाशा मुख्याधिकारी, रत्नागिरी नगरपरिषद, रत्नागिरी यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 
___ ३. सदर आदेश विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या 
वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय वि . पवार , 

कक्ष अधिकारी . 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Nirmal Building Camp , 
Mumbai 400 021, dated the 27th January , 2013 


Order 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, निर्मल बिल्डिंग कॅम्प, मुंबई ४०० ०२१ , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१४ 

आदेश 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक टीपीएस. १८१३ / ५८९ /प्र.क्र . २३४/ १३ / नवि- १२ .- ज्याअर्थी, 
रत्नागिरी शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ ) ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम 
३१ चे उप - कलम (१ ) अन्वये शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस . १८९९ / १३/ प्र. क्र . १८६ / अ / ९९ / नवि -१२, दिनांक 
२७ एप्रिल २००० अन्वयेमंजूर केली असून ती दिनांक २१ जून २००० 
पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास 
योजना ” असा करण्यात आला आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे नाचणे, ता . व 
जिल्हा रत्नागिरी येथील स.नं . २६८, हि .नं. १ /१अ, सि . स.नं . ४९० 
( भाग ), क्षेत्र २३०० चौ . मी . क्षेत्र ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन 
" असा करण्यात आला आहे. ) आ .क्र . १०० अन्वये “ पोस्ट ऑफीस 
" याकरिता आरक्षित आहे . (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण 
” असा करण्यात आला आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, पोस्ट व टेलिग्राफ विभाग या भूसंपादन संस्थेने 
( यापुढे “ उक्त भूसंपादन संस्था ” असे संबोधिले आहे ) उक्त जमीन , 
विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालाधीत 
संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७(१) नुसार , समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त भूसंपादन संस्थेवर 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०११ रोजी सूचना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
सूचना ” असा करण्यात आला आहे.) बजावून जमीन संपादित करण्याची 
विनंती उक्त संस्थेस केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे 
उप कलम ( १) नुसार, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त भूसंपादन 
संस्थेने विहित एक वर्षाच्या कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली 
नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७( २) चे 
उप कलम ( २) नुसार , उक्त जमिनीवरून उक्त आरक्षण व्यपगत 
झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे . 
__ आता त्याअर्थी, आणि उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे 
उप कलम ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन रत्नागिरी शहराच्या 
मंजूर विकास योजनेमधील “ आ . क्र . १०० पोस्ट ऑफीस ” हे आरक्षण 
व्यपगत झाल्याचे अधिसूचीत करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली 
जमीन विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन 
मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TowN PLANNING ACT , 
1966 . 

No. TPS - 1813 / 589 / C . R. 234/ 13/ UD- 13 .- Whereas 
the Govenment vide Urban Development 
Department s Notification No . TPS- 1899 /13/ 
CR - 186 / A / 99 /UD - 12 , dated the 27th April 2000 , has 
approved the Revised Development Plan of 
Ratnagiri City (hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ” ) under section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning 
Act ,1966 ( Mah. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) and the same has 
came into force with effect from the 21st June 2000 ; 


call 


And whereas , in the said Development Plan , the 
land bearing S . No . 268 , Hissa No . 1/1A, C. T . S. 

No. 490 ( pt .), admeasuring 2300 sq . mt ., at village 
Nachane, Tal. and Dist . Ratnagiri (hereinafter 
referred to as “ the said land ” ) is reserved for Post 
Office as site No . 100 ( hereinafter referred to as 
“ the said Reservation ") ; 

And whereas , the said Land has not been 
acquired by the appropriate Authority i.e. the Post 
and Telegraph Department (hereinafter referred 
to as “ the said Appropriate Authority ") withinten 
years from the date on which the said Development 
Plan came into force ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ - १२ , २०१४ / माघ १७ - २३, शके १९३५ 


And whereas, the owner of the said land has , 
issued a notice dated the 23rd September 2011 
under section 127( 1 ) of the said Act ( hereinafter 
referred to as “ the said Notice " ) to the said 
Appropriate Authority , requesting to acquire the 
said land ; 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून 
___ क्रमांक टीएनए /टीएलआय / पीआरडी /( आय)/ ११२७/ २०१३ - १४ / 

सन २०१३ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू, ता . डहाणू , 
जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचीत करतात की, नवजीवन कातकरी विश्वासी 
वीटभट्टी कामगार , सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मु . उधवा ( वणीपाडा ), 
ता . तलासरी, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चे महा. २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून सदर अधिनियमांच्या क्रमांक १२( १) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उप - वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक 
संस्था ” असे आहे . 


And whereas even after service of the said Notice 
as aforesaid , the said land has not been acquired 
within the stipulated period of one year from the 
date ofthe service of said Notice under sub -section 
( 1) of section 127 of the said Act, by the said 
Appropriate Authority ; 


डहाणू , 


सुनिल गो . हिरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, डहाणू . 


दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३ . 


And whereas it is accordingly expedient to notify 
that the said Reservation on the said Land, has 
lapsed ; 

Now therefore in exercise ofthe powers conferred 
by sub -section (2 ) of section 127 of the said Act 
and all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby notifies that 
“ Site No- 100 - Post Office ” on the said land stands 
lapsed and the said Land stands released and shall 
be available to the landowner for the purpose of 
Development as otherwise permissible in the case 
of adjacent land under the said Development Plan . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / डीएचयु/ एचएसजी /( टी . सी .)/ २५४७२ / २०१३ - १४ / 
सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू, ता . डहाणू , 
जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचीत करतात की , निधी रेसिडेन्सी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., मल्याण, डहाणू रोड, ता . डहाणू , जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चे महा . 
२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर 
अधिनियमांच्या क्रमांक १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप -वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असे आहे . 


2 . A copy of the part plan showing the 
reservation that has lapsed vide this order , is 
available in the office of the Chief Officer, Ratnagiri 
Municipal Council , Ratnagiri during office hours 
on all working days for inspection of public for the 
period of one month . 


सुनिल जि . हिरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , डहाणू. 


डहाणू , 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१३ . 


3. This Order shall also be available on the 
Government website at www. maharashtra. gov.in. 


By order and in the name of 

the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY V . PAWAR , 

Section Officer . 


भाग एक ( को . वि .पु .) - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०१४ / माघ १७- २३, शके १९३५ 
पोलीस सह आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

( ३) सरकारी/निम सरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 

लोक . 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ०२ / २०१४ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना ( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी 

( ५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव, धरणे, सभा इ. आयोजन केले जाण्याची 

परवानगी दिलेल्या सभा/ मिरवणुका . 
दाट शक्यता आहे . 

(६ ) सर्व शासकीय /निम शासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
तसेच माहे -जानेवारी, २०१४ मध्ये पुढील प्रमाणे दिनांक ३ फेब्रुवारी 

असलेले ठिकाण . 
२०१४ रोजी श्री गणेश जयंती ( माघी) दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१४ ते 
दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पावेता हाजीमलंगं यात्रा संदल उरूस , 

सदर मनाई आदेश दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ००-०५ वाजेपासून 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ अंगारक संकष्ट चतुर्थी, दिनांक १९ फेब्रुवारी 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी २४ - ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
२०१४ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (दिनांकानुसार ) व दिनांक 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम , 
२७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी महाशिवरात्री असे सण साजरे होणार आहेत . 

सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी, बिपिन कुमार सिंह, पोलीस सह आयुक्त , ठाणे, 

बिपिन कुमार सिंह, 
ठाणे शहर , मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७( १ ) दिनांक २७ जानेवारी २०१४. पोलीस सह आयुक्त , ठाणे शहर . 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
(१) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास क्रमांक रा. अ./ ३४०/ २०१४. – श्रीमती चित्रा रा . हंकारे , सह 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 

दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांना दिनांक १५ जानेवारी 

२०१४ ते दिनांक १८ जानेवारी २०१४ अशी ४ दिवसांची अर्जित 
( २) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने 

रजा मागील दिनांक १४ जानेवारी २०१४ रोजीच्या ईदच्या सुट्टीला 
जमा करणे. 

जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे श्रीमती चित्रा रा . हंकारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
इत्यादी . 

त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
( ५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

करण्यात येत आहे . 
( ६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशीकिंवा राज्यातील 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 

प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती चित्रा रा. हंकारे , हे जर 
शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 

उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

स्तर, पनवेल कॅम्प महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
( ७) पाच किंवा पाचांपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 

राहिले असते . 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 

श्रीमती चित्रा रा. हंकारे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
__ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या न्यायालय जावक क्रमांक २१९५ , दिनांक १० जून २०१३ च्या स्थायी 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास 

आदेशाप्रमाणे राहील. 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. " 

ह. अ. पाटील , 
अलिबाग , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 

दिनांक १५ जानेवारी २०१४ . रायगड- अलिबाग . 
नाहीत . 
( १) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२ , २०१४/माघ १७- २३, शके १९३५ ५ 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

( ४ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७ चे 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

पोट -कलम ( ३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगिशिवाय सभा घेणेस 
क्रमांक पोआ/ नमुं / वि . शा . /म. आ ./ २९० / २०१४ . ज्याअर्थी, नवी 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 

(५ ) जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे 

इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
आयोजन करतात. दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी महात्मा गांधी __ (६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
पुण्यतिथी व दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी श्री गणेश जयंती असे ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
सण साजरे होणार आहेत. अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून __ ( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
दिनांक २८ जानेवारी २०१४ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
११ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचे २४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता 

अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७(१ ) व ( ३ ) चा 

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

( २) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस 

प्रमोद शेवाळे , 
अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक 

नवी मुंबई , 

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

दिनांक २४ जानेवारी २०१४ पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई . 
( ३ ) ज्याअर्थी, मी प्रमोद शेवाळे पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा 

जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, सन 

क्रमांक रा. अ ./ ७२१६ / २०१३. - श्री. भ . ना . कदम, जिल्हा न्यायाधीश 
१९५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 

३, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ व दिनांक 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २८ जानेवारी 

२४ डिसेंबर २०१३ अशी ०२ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक 
२०१४ रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचे 

२२ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून व पुढील 
२४ - ०० वा. पर्यंत १५ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 

दिनांक २५ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या नाताळच्या सुट्टीला जोडून 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

तसेच दिनांक २१ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या कार्यालीन वेळेनंतरपासून 

ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
___ ( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 

मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
__ (ब ) दगड अथवा शस्त्रे किवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 

श्री . भ. ना . कदम , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
करणे. 

जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

आहे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी , दंड, काठ्या, बंदुका व 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
बरोबर नेणे . 

प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . भ. ना . कदम, हे जर उपरोक्त 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड - अलिबाग 
( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 

या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

श्री . भ . ना . कदम, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

न्यायालय जावक क्रमांक २७९५ , दिनांक १७ जुलै २०१३ च्या स्थायी 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे 

आदेशाप्रमाणे राहील . 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या 

य. ग्या . चावरे , 
कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 

अलिबाग , 

जिल्हा न्यायाधीश- १, 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात दिनांक १९ डिसेंबर २०१३ . 

रायगड - अलिबाग . 
येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या 
कलम ३७( १) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


नेणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६- १२, २०१४ / माघ १७- २३, शके १९३५ 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

( ४) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 

कलम ( ३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
मनाई आदेश 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगिशिवाय सभा घेणेस 
क्रमांक पोआ/ नमुं /वि . शा ./म. आ ./ ११७/ २०१४. – ज्याअर्थी, नवी 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 

( ५ ) जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 

इत्यादी कारणान्करिता लागू राहणार नाही . 
करतात. दिनांक १४ जानेवारी २०१४ रोजी मकर संक्रांती व ईद - ए 

___ ( ६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
मिलाद, दिनांक २३ जानेवारी २०१४ रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस 

ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुरीसाठी हत्यार 
दिनांक २४ ते २६ जानेवारी २०१४ संत निरंकरी बाब सत्संग ( खारघर बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . . 
पो . ठाणे ), दिनांक २६ जानेवारी २०१४ , प्रजासत्ताक दिन व ( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
२७ जानेवारी २०१४, संत निवृत्तीनाथ यात्रा (त्र्यंबकेश्वर ) असे सण ( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
आहेत . अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व 

अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक १३ जानेवारी २०१४ रोजीचे 

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 
०० -०१ वा . पासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०१४ रोजीचे २४ -०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम 
३७( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे : 

प्रमोद शेवाळे , 
___ ( २ ) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 

नवी मुंबई , 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई 

दिनांक १० जानेवारी २०१४ पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई करिता . 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७(१ ) व ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
__ ( ३) ज्याअर्थी, मी , प्रमोद शेवाळे पोलीस उप आयुक्त, विशेष 

क्रमांक रा. अ./ ७२१६ / २०१३. – श्रीमती सी . एम . साळुके, तर्थ 
शाखा नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 

जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २३ डिसेंबर 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , 

२०१३ व दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा 
१९५१ च्या कलम ३७( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 

मंजूर करणेत येत आहे. 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १३ जानेवारी पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
२०१४ रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०१४ श्रीमती सी . एम . साळुके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
रोजीचे २४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

करण्यात येत आहे . 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
बरोबर नेणे . 

प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती सी . एम . साळंके , हे जर 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
करणे. 

असत्या . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व श्रीमती सी . एम . साळुके, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
बरोबर नेणे. 

। उपरोक्त कालावधीत दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ रोजीचा त्यांच्या 
( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा न्यायालयाचा व श्री . भ . ना . कदम , जिल्हा न्यायाधीश - ३, 
पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

रायगड - अलिबाग यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . य. ग्या . चावरे , 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड- अलिबाग यांजकडे दिनांक २४ डिसेंबर 

२०१३ व २५ डिसेंबर २०१३ रोजीचा त्यांच्या न्यायालयाचा व श्री . भ . ना . 
( फ ) त्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल 

कदम , जिल्हा न्यायाधीश - ३, रायगड - अलिबाग यांचे न्यायालयाचा 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 

कार्यभार श्री . ह. अ . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र 
देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा 

न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडे व उर्वरित कार्यभार जिल्हा 
आविर्भाव करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत 

न्यायालय जावक क्रमांक २७९५, दिनांक १७ जुलै २०१३ च्या स्थायी 
प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 

आदेशाप्रमाणे राहील . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 

य . ग्या . चावरे , 
येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम 

अलिबाग, 

जिल्हा न्यायाधीश - १, 
३७ (१ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 

दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ . 

रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०१४ / माघ १७ - २३, शके १९३५ 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ / वाह / नमुं / २७८ / २०१४. -ज्याअर्थी, एस . एस . 
हायस्कुल आणि ज्युनिअर कॉलेज, प्लॉट नं. ९, से. ४४, सिवुडस् या 
शैक्षणीक संस्थेच्या समोरील जाणारा रस्ता स्वामी सुखदेवनंद गिरीजा 
मार्ग असून शाळेच्या गेट क्र . २ समोरून सोसायट्यांकडे जाण्यासाठी 
काशीनाथ बाळु तांडेल मार्ग आहे . सदर परिसरातील प्लॉट क्र . ११ ते 
१५ व १३० , १३१ , १३४ या ठिकाणी ९ रहिवाशी सोसायट्या आहेत . 
सदर सोसायटीचे वाहने स्वामी सुखदेवनंद गिरीजा मार्ग व काशीनाथ 
बाळु तांडेल मार्ग या रस्त्यावर पार्क केली जातात . त्यामुळे शाळेत 
येणारे पालक व विद्यार्थी यांच्या बसेस व वाहनांना मार्ग राहत नाही. 
परिणामी शाळेच्या परिसरात शाळा भरतांना व सुटतांना मोठ्या प्रमाणावर 
वाहतुकीची कोंडी होत असते , त्यामुळे भविष्यात एखादा मोठा गंभीर 
अपघात होऊन जीवीत व वित्त हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही व त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला 
आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्र . एम.व्ही.ए.-११६ /सीआर / 
३७ /टीआर , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार 
वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ (१ ) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , विजय पाटील , पोलीस 
उप आयुक्त , वाहतूक , नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

खालील मार्गावर “ नो पार्कीग झोन ” घोषीत करण्यात येत 
आहे : 
(१) स्वामी सुखदेवनंद गिरीजा मार्ग से. ४४, नेरुळ , नवी मुंबई. . 

खालील मार्गावर “ सम -विषम तारखेस पार्कीग ” घोषीत 
करण्यात येत आहे : 
( २) काशीनाथ बाळु तांडेल मार्ग से. ४४, नेरुळ, नवी मुंबई. 

सदरची अधिसूचना दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजीपासून पुढील 
आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील . 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने , फायर 
ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू 
होणार नाही . 

विजय पाटील , 
नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१४. नवी मुंबई. 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ/ वाह / नमुं / २७५ / २०१४. - ज्याअर्थी, जुईनगर से . 
२५ , अमृता विद्यालयाचे मुख्य गेटवर व शाळेचे पाठिमागील दक्षिण 
गेटसमोर ( अपोलो सोसायटी व सदर परिसरातील इतर सोसायटी ) व 
रोडवर वाहने पार्क केली जात असल्याने त्यामुळे शाळेत येणारे पालक 
व विद्यार्थी यांच्या बसेस व वाहनांना मार्ग राहत नाही. परिणामी शाळेच्या 
परिसरात शाळा भरतांना व सुटताना मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची 
कोंडी होत असते, त्यामुळे भविष्यात एखादा मोठा गंभीर अपघात 
होऊन जीवीत व वित्त हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व 
त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्र . एम . व्ही .ए.- ११६ / सीआर / 
३७ /टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार 
वाहन कायदा कलम ११५ , ११६( १) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , विजय पाटील , पोलीस 
उप आयुक्त, वाहतूक , नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

खालील मार्गावर “ नो पाकींग झोन ” घोषीत करण्यात येत 
आहे : 

जुईनगर से. २५, नवी मुंबई , अमृता विद्यालयाचे मुख्य गेट व 
शाळेचे पाठीमागील दक्षिण गेट . 

सदरची अधिसूचना दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजीपासून पुढील 
आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील . 
___ सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने, फायर 
ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू 
होणार नाही . 

विजय पाटील, 
नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक ) , 
दिनांक २४ जानेवारी २०१४ . ___ नवी मुंबई . 


पण 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६- १२, २०१४/ माघ १७ -२३, शके १९३५ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), इमारत व दळणवळण प्रकल्प , 

जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 
सिंधुदुर्ग 

आदेश 
शुद्धिपत्र 

क्रमांक उचिशा / पोल-२ / जै. अ./ फौ.प्र. सं. १४४ (३)/ २०१४. 
क्रमांक भूसं / इवद /मिठबाव / नोंव- २७ / २००५. - उप जिल्हाधिकारी ज्याअर्थी, अपर पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी उपरोक्त दिनांक 
( भूसंपादन ), इमारत व दळणवळण प्रकल्प , सिंधुदुर्ग यांजकडील 

२२ जानेवारी २०१४ च्या पत्रान्वये अहवाल सादर केला आहे की , 

२५ जानेवारी २०१४ रोजी माडबन - जैतापूर येथील नियोजित 
अधिसूचना क्रमांक भूसं / इवद /मिठबाव /नोंव- २७ / २००५ , दिनांक 

अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यासाठी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नागरिक , 
८ ऑगस्ट २०१३ ची कलम ४ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 

शेतकरी व मच्छीमार जेलभरो आंदोलने करणार आहेत . तसेच काही 
राजपत्र , कोकण विभागीय पुरवणी भाग १ मध्ये दिनांक सप्टेंबर आंदोलनकते अणुऊर्जा आंदोलन ठिकाणापर्यंत पायी चालत जाणार 
२६ - ऑक्टोबर २, २०१३ रोजी पृष्ठ क्रमांक ५ वर प्रसिद्ध झालेली आहेत . आंदोलन दरम्यान सुमारे २५०० ते ३००० आंदोलक उपस्थित 
आहे. सदर अधिसूचनेमध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 

राहण्याची शक्यता आहे . 

यापूर्वी दिनांक १८ एप्रिल २०११ रोजी शिवसेना पक्षातर्फे झालेल्या 
प्रसिद्ध झालेला मजकूर आवश्यक असलेला दुरुस्त मजकूर 

कामबंद आंदोलन दरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी पोलीस अधिकारी व 
क्रमांक भूसं / इवद / कास / नोंव क्रमांक भूसं / इवद /मिठबाव /नोंव 

कर्मचारी यांना लाठ्या - काठ्या ,दगड, लोखंडी शिगानी गंभीर मारहाण 

करून जखमी केले होते. तसेच नाटे पोलीस ठाणेवर सशस्त्र हल्ला 
२७ / २००५ 

२७ / २००५ 

करून पो . ठाणे जाळण्याचा प्रयत्न करून आतील शासकीय मालमत्ता 

जाळून नुकसान केले आहे . या पार्श्वभूमीवर दिनांक २५ जानेवारी २०१४ 

के . एन. कशिवले , रोजी अणुऊर्जा प्रकल्प अनुषंगाने होणाऱ्या आंदोलनादरम्यान नियोजित 
सिंधुदुर्गनगरी , 

उप जिल्हाधिकारी ( भसंपादन ) , अणुऊर्जाप्रकल्प ठिकाण माडबन वॉल कंपाऊंड सभोवताली व नाटे 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१३. इमारत व दळणवळण प्रकल्प , 

पोलीस ठाणे सभोवताली १ कि . मी . परिसरात सी . आर. पी . सी . कलम 

१४४ प्रमाणे दिनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी ०० - ०१ ते २४ - ०० या 
सिंधुदुर्ग. 

कालावधीकरिता जमावबंदी मनाई आदेश जारी करण्यास अपर पोलीस 

अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी विनंती केली आहे . 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), इमारत व दळणवळण प्रकल्प , अपर पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी पत्र क्र . जिविशा / कार्या 
सिंधुदुर्ग 

१ / फा . क्र . ११( ९ )/ २७७५ / २०१४ , दिनांक २२ जानेवारी २०१४ अन्वये 
शुद्धिपत्र 

दिनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी ००- ०१ ते २४ -०० या कालावधीत 
क्रमांक भूसं / इवद / करूळ / नोंव- ६०१/ ३/ २०१२. - उप जिल्हाधिकारी 

नियोजित अणुऊर्जा प्रकल्प ठिकाण माडबन वॉल कंपाऊंड सभोवताली 

व नाटे पोलीस ठाणे सभोवताली १ कि . मी . परिसरात फौजदारी प्रक्रिया 
( भूसंपादन ), इमारत व दळणवळण प्रकल्प , सिंधुदुर्ग यांजकडील 

संहिता १४४ ( ३ ) प्रमाणे जमावबंदी मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक 
अधिसूचना क्रमांक भूसं / इवद / करूळ / नोंव - ६०१/ ३ / २०१२ , दिनांक ५ असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले असून , तशी माझी खात्री झालेली 
डिसेंबर २०१३ ची कलम ४ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
कोकण विभागीय पुरवणी भाग १ मध्ये दिनांक डिसेंबर १२-१८ ,२०१३, त्याअर्थी, मी , जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी मला फौजदारी प्रक्रिया 
पृष्ठ क्रमांक ५ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. सदर अधिसूचनेमध्ये खाली संहिता १४४( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश 
नमूद केल्याप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 

देतो की , दिनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी ०० -०१ ते २४- ०० या 

कालावधीत अणुऊर्जा प्रकल्प ठिकाण माडबन वॉल कंपाऊंड सभोवताली 
प्रसिद्ध झालेला 

आवश्यक असलेला व नाटे पोलीस ठाणे सभोवताली १ कि . मी . पर्यंतचे कार्यक्षेत्रात कोणत्याही 
___ मजकूर दुरुस्त मजकूर 

इसमांस / जमावास प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तसेच 
गट क्र . क्षेत्र 

इतर कोणत्याही समाज विघातक कृत्यामध्ये भाग घेऊ नये असा 
गट क्र . क्षेत्र 

सक्त इशारा देऊन बजावित आहे . 
३३२ पै . ० . ७६. ०० २३२ पै. ०. ७६. ०० 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय 

कर्मचाऱ्यांना / अत्यावश्यक सेवा ( दवाखाने इत्यादी), औद्योगिक क्षेत्रातील 
के. एन. कशिवले, 

कामगार यांना लागू रहाणार नाही . 
सिंधुदुर्गनगरी , उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 

सदरचा आदेश माझे, सही शिक्यानिशी आज दिनांक २३ जानेवारी 

२०१४ रोजी दिला. 
दिनांक २३ जानेवारी २०१४ . इमारत व दळणवळण प्रकल्प , 

सिंधुदुर्ग . 

या आदेशाची जो अवमान्यता करील , तो भारतीय दंड संहिता 
कलम १८८ प्रमाणेशिक्षेस पात्र राहील . 


आहे . 


राजीव जाधव , 
जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६- १२, २०१४ / माघ १७ - २३, शके १९३५ ९ 
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), जिल्हा मुख्यालय, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक डेस्क २२ / उपजि / भूसं / लपा /१६ /१०/ नरडवे . - या कार्यालयाकडील क्र . डेस्क / २२ / उपजि / भूसं / लपा/ नोंव-१६ /१०/ नरडवे , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१३ ची कलम ४ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, कोकण विभागीय पुरवणी भाग- एक , मध्ये प्रसिद्ध करणेकरिता 
कळविलेप्रमाणे सदरची प्रसिद्धी दिनांक १०-१६ ऑक्टोबर २०१३ , पा .नं . ३ वर झाली असून त्यात खाली नमूद केल्याप्रमाणे दुरुस्ती असून मजकूर 
त्वरित आपल्या पुरवणीत प्रसिद्ध करण्यात यावा : 
प्रसिद्ध झालेला मजकूर 

आवश्यक असलेला दुरुस्त मजकूर 
भूमापन क्रमांक / उप विभाग क्रमांक / आवश्यक भूमापन क्रमांक / उप विभाग क्रमांक / आवश्यक 
गट क्रमांक पोट हिस्सा क्रमांक जमिनीचे अदमासे गट क्रमांक पोट हिस्सा क्रमांक जमिनीचे अदमासे 

क्षेत्र 


क्षेत्र 


( ३ ) 


हे . आर . 


हे . आर . 


१६५ 


१/ ६ + २/ ७अ + २/ ८ 


१६५ 


२/ ६ + २/ ७अ + २/ ८ 


. . . . 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक २१ जानेवारी २०१४ . 


के . एन. कशिवले , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
जिल्हा मुख्यालय, सिंधुदुर्ग. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 
म. जा . क्र . आस्था बी - २ /३६७ / सन २०१४ . -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे : 


ते 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित रजा रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / मागितल्याचा 

मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
(१ ) 

( ३ ) ( ४ ) 
श्रीमती व्ही . एस . देशमुख, १७९ दिनांक २२ जानेवारी २०१४ दिनांक २२ जानेवारी २०१४ श्री . के . आर . खोंद्रे, 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर दिवस 

ते 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून सह दिवाणी न्यायाधीश, 
व न्यायदांडाधिकारी वर्ग- १, अर्जित दिनांक २४ जानेवारी २०१४ 

क . स्तर व 
दापोली. 

रजा 

तीन दिवस . दिनांक २४ जानेवारी २०१४ न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १, 
अर्जित रजा . 

पर्यंत . 

दापोली. 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित / परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन या न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

म . दि . केसकर , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक २२ जानेवारी २०१४ 

रत्नागिरी . 
भाग एक ( को. वि .पु.) – २ 


प 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०१४ / माघ १७- २३, शके १९३५ 
__ जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले. - (१) मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ . क्रमांक रा. अ ./ ७२९० / २०१३. - श्रीमती भा . व . बडगुजर , सह दिवाणी 
( २) शासकीय अधिसचूना क्र . मो . वा. का . ०५८९ / सी . आर 

न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, उरण यांची दिनांक 
१०६१ टीआरओ- २ दिनांक १९ मे १९९० एमजी जी २३ डिसेबर २०१३ व दिनांक २४ डिसेबर २०१३ अशी ०२ दिवसांची 

परिवर्तीत रजा रजा मंजूर करणेत येत आहे . 
IV - अ, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
( ३) पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचेकडील 
पत्र जा .क्र . वा शा . अधिसुचना/ ७८७/ २०१३, दिनांक 

श्रीमती भा . व. बडगुजर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह 

दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , उरण येथे 
३० डिसेंबर २०१३. 

पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
क्रमांक गृह / का -१/टे -५ / वाहतूक / अधिसूचना - ४२३०६ / १३. 

करणेत येत आहे की , श्रीमती भा . व. बडगुजर , ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ. क्र . ३ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये 

रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांनी ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातून राष्ट्रीय 

प्रथम वर्ग, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
महामार्ग क्रमांक ८ मुंबई- अहमदाबाद हा गेलेला असून काशिमीरा 

श्रीमती भा . व. बडगुजर , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
पो . स्टे हद्दीतील वर्सावा खाडीवर असलेला गुजरात दिशेकडे जाणारा 

आहेत त्याच दराने वेतनवाढ काढणेत यावे. 
जुन्या वोवा पुलाला तडे गेल्याने पुलाची वेळीच दुरुस्ती न केल्यास 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांचेकडे सोपविणेत 
मोठी दुर्घटना होऊन जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता नाकारता 

आलेला श्रीमती एम . पी . बाबर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
येत नाही . सदर पुलाची भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांनी 

प्रथम वर्ग, उरण यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय जावक 
पहाणी केली असून सदर पूल दुरुस्तीकामी अंदाजे ३ ते ४ महिने 

__ क्रमांक २१९५, दिनांक १० जून २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 
लागणार असल्याने सदरचा पूल हा वाहतूकीसाठी बंद करणेबाबत व 

य . ग्या चावरे , 
सदरची वाहतूक खालीलप्रमाणे वळविण्याबाबत कळविले आहे : 

अलिबाग , 

जिल्हा न्यायाधीश -१, 
त्याअर्थी, मी, पी . वेलरासू , जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे मला दिनांक २३ डिसेंबर २०१३. 

रायगड - अलिबाग . 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ व २ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करू खालीलप्रमाणे वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी करीत आहे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाहतुकीचा मार्ग 

क्रमांक रा . अ./ ६८२६ / २०१३ . - श्री . य. ग्या चावरे , जिल्हा न्यायाधीश -१, 

रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०१३ व दिनांक ७ डिसेंबर 
ठाणेकडून गुजरात दिशेने जाणारी अवजड वाहने ठाणे शहरातून 

२०१३ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ८ डिसेंबर २०१३ 
माजीवाडा जंक्शन - माणकोली नाका - अंजूर फाटा -चिंचोटी मार्गे राष्ट्रीय रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक २ डिसेंबर २०१३ 
महामार्ग क्रमांक ८ ने इच्छक स्थळी जातील . 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या 
गुजरातकडून ठाणे -मुंबईकडे जाणारी अवजड वाहने मनोर - वाडा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 

येत आहे . 
भिवंडी -ठाणे तसेच शिरसाठ नाका -भिवंडी -ठाणे येथून इच्छूक स्थळी 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
जातील . 

श्री . य. ग्या चावरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा 
त्याचप्रमाणे वोवा पुलावरून मुंबई व गुजरातकडे जाणाऱ्या लेन 

न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
मधून वाहतूक सुरळीत चालू रहावी याकरिता वयॊवा चौकातून 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
खालीलप्रमाणे वाहतूक वळविण्यात येत आहे. 

करणेत येत आहे की , श्री . य. ग्या चावरे , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
ठाणेकडून गुजरात दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना वयॊवा चौकातून उजव्या गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न 
बाजूस वळणेस मनाई करणेत येत असून सदरची वाहने वयॊवा चौकातून म्हणून काम करीत राहिले असते . 
मुंबई दिशेला डावीकडे वळून दिल्ली दरबार हॉटेलचे चौकातून युटर्न श्री. य. ग्या . चावरे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
घेऊन पुन्हा वोवा चौकातून सरळ गुजरात दिशेला वळविण्यात येत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
आहे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 

जावक क्रमांक २७९५, दिनांक १७ जुलै २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही दिनांक ४ महिने (दिनांक 

राहील. 
१ जानेवारी २०१४ ते ३० एप्रिल २०१४ ) पर्यंत अंमलात राहील . 

श्री . म . मोडक, 
ठाणे, 

पी . वेलरासू , अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक १ जानेवारी २०१४. जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे . 

दिनांक २ डिसेंबर २०१३ . 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२ , २०१४ / माघ १७ - २३, शके १९३५ 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांजकडून 
वाचले. - (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 

कलम ३७(१)( ३) 
( २) पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचेकडील 

पत्र जा . क्र . जिविशा / टे-१३ / मनाई आदेश / 
२०१४ - १११, दिनांक ७ जानेवारी २०१४ . 


( ६ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा 
सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्त्वे, हावभाव करणे, सोंग 
आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार 
करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . तसेच 
सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे 
वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्याकिंवा अपंगत्वामुळे लाठी, काठी 
बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० जानेवारी २०१४ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

पी . वेलरासू , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


आदेश 


क्रमांक गृह / का -१/ टे-१/ मनाई आदेश / वशी-०००२३/ २०१४ . -ज्याअर्थी, 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या पोलीस अधीक्षक , 
ठाणे ( ग्रामीण ) यांनी असे कळविले आहे की , मुरबाड पो . स्टेच्या हद्दीत 
मौजे म्हसा, ता . मुरबाड या गावी सालाबादप्रमाणे म्हसोबा देवाची यात्रा , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१४ रोजीपासून ७ ते ८ दिवस चालू असते. म्हसा 
यात्रेत मोठ्या प्रमाणावर रायगड, पुणे, रत्नागिरी, ठाणे, नाशिक , अहमदनगर 
इत्यादी ठिकाणाहून यात्रेकरू येऊन यात्रेचा आनंद घेत असतात. म्हसा यात्रेत 
तमाशा, पाळणे इत्यादी करमणुकीचे कार्यक्रम होत असतात . 

सध्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी 
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मोर्चा, रॅली, धरणे, आंदोलने आयोजन केले जात 
आहेत . त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये अचानक रॅली, निदर्शने, धरणे- आंदोलन , उपोषण 
केले जाऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 
___ आणि ज्याअर्थी, ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पो . स्टे . हद्दीत धार्मिक 
मिरवणुका व कार्यक्रम वगळून मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७( १ )( ३ ) अन्वये दिनांक ११ जानेवारी २०१४ रोजीचे ००- ०० वाजेपासून ते 
दिनांक २४ जानेवारी २०१४ रोजीचे २४ -०० वाजेपर्यंत मनाई आदेश लागू 
करण्यास उक्त संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , 
ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेत सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन 
सुरळीत रहावेम्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , पी. वेलरासू, 
ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम ३७(१ )( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस 
स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक ११ जानेवारी २०१४ रोजीचे ०० - ०० वाजेपासून ते 
दिनांक २४ जानेवारी २०१४ रोजीचे २४ - ०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरून ) खालील बाबींसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे : 
___ (१) शस्त्रे , तलवारी, भाले, दंडे, सोटे , बंदुका, सुरे, लाठ्या अथवा 
काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू बाळगणे . 

(२) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

( ३ ) दगडकिंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 

( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा. अ./ ७३८३/ २०१३. – श्री . य. ग्या . चावरे, जिल्हा न्यायाधीश-१, 
रायगड- अलिबाग यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ ते दिनांक ४ जानेवारी 
२०१४ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ५ जानेवारी २०१४ 
रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ जानेवारी २०१४ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 
येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . य. ग्या . चावरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा 
न्यायाधीश- १, रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . य . ग्या . चावरे , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . य. ग्या . चावरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
जावक क्रमांक २७९५, दिनांक १७ जुलै २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ . 


श्री . म . मोडक , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को .वि. पु.) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०१४ /माघ १७ - २३, शके १९३५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचा. - (१) रत्नागिरी जिल्ह्यातील खालील न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जित व परिवर्तीत रजेचे अर्ज . 

( २) कार्यालयीन टिपणी दिनांक १६ जानेवारी २०१४ 


कार्यालयीन आदेश 
म. जा. क. आस्था बी -२ / २६२/ सन २०१४ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत 
येत आहे : 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


शिल्लक 

अर्जित / 
परिवर्तीत 
रजा 


अर्जित / परिवर्तीत रजा 
मागितल्याचा 
दिनांक 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा 
व मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे नाव 

व पदनाम 


श्री . व्ही . बी . कांबळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , गुहागर . 
दापोली. 


२९ दिवस दिनांक ७ जानेवारी २०१४ दिनांक ७ जानेवारी २०१४ 
दिवस 

ते 
अर्जित दिनांक १६ जानेवारी २०१४ दिनांक १६ जानेवारी २०१४ पर्यंत 
रजा दहा दिवस . अर्जित रजा . 


श्री . कु . एस . एस . जाधव 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
क .स्तर व 
न्यायदांडाधिकारी वर्ग - १ 


चिपळूण . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन या न्यायालयाकडे पाठविणेचे यावे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

म . दि . केसकर, 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१४ 

रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ३ / २५९४/ सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात, “ ग्रीन लॉन्स बी आणि सी ” को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि ., सर्व्हे नं . ८१/ ६पै, ८१/ ८ , तलाठी कार्यालयाजवळ , अंबरनाथ 
बदलापूर रोड , व्हिलेज बेलवली बदलापूर (प .), ता . अंबरनाथ , 
जि . ठाणे, संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/ एएमबी / एचएसजी /( टीसी) / 
२४७२५ / २०१२- २०१३/ सन २०१३ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
चे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण । 
संस्था ” असे आहे . 

एल . एस . लष्कर, 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३. सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१ / / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात, “निळकंठ हिल्स उपवन सी विंग " को - ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लि ., सर्व्हे नं . १०५ , हिस्सा नं . १० , प्लॉट नं . १ व २, मौजे बेलवली 
बदलापूर (प.), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
एएमबी/ एचएसजी/ (टीसी )/ २४९१० / २०१२- २०१३ / सन २०१३, दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिमोण संस्था ” असे आहे 


अंबरनाथ , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१३. 


एल . एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ - १२ , २०१४ / माघ १७ - २३, शके १९३५ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
म . जा . क . आस्था बी - २ / ३५० / सन २०१४ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ. क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


शिल्लक 

अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित रजा 
मागितल्याचा 
दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा 
व मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे नाव 

व पदनाम 


रजा 


( ३ ) 


_ ( ४ ) 


ते 


श्री . श्री . भि . साळुखे ३११ दिनांक २७ जानेवारी २०१४ दिनांक २६ जानेवारी २०१४ श्री . पी. पी . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश, दिवस चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून सह दिवाणी न्यायाधीश 
व. स्तर , रत्नागिरी . अर्जित 

व.स्तर व अति . मुख्य 
रजा दिनांक ५ जानेवारी २०१४ दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ न्यायदांडाधिकारी , 

दहा दिवस . चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत रत्नागिरी . 

अर्जित रजा . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन या न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

म . दि . केसकर , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१४ 

रत्नागिरी. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी-१/ सन २०१३. - सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात , 
“ न्यु साई आश्रम ” को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ६८, 
हिस्सा नं . १( पी .) व ४( पी .), प्लॉट नं . २६ कुळगाव बदलापूर (प.) , 
ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / एचएसजी / 
( टीसी)/ २४७०२ / २०१२- २०१३ / सन २०१३, दिनांक ४ जानेवारी २०१३ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे 
नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी-१/ २३०० / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ न्यु साई आश्रम ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्व्हे नं . ६८ , हिस्सा नं . ८ ( पै), प्लॉट नं . २६, कुळगाव बदलापूर 
( पश्चिम ), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे , संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
एएमबी/ एचएसजी /( टीसी) / २४७०२ / २०१२- २०१३ / सन २०१३, दिनांक 
४ जानेवारी २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


अंबरनाथ, 
दिनांक ४ जानेवारी २०१३. 


एल. एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ , 
दिनांक ४ जानेवारी २०१३. 


एल . एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०१४ /माघ १७ - २३, शके १९३५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 5th February 2014 


Notice 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 

No . TPS . 1213 / 1260 /C . R . 161/ 13/UD - 12 . — Whereas, the Government has appointed the City and 
Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited ( CIDCO ) as a Special Planning Authority 
for the Vasai- Virar Sub - Region under the provisions of section 40 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No . TPS . 1288 /689 / C . R . 126 /UD - 12 , dated the 14th May 1990 (hereinafter referred to as 
" the said Special Planning Authority ” ) ; 


And whereas, the Development Control Regulations- 2001 for the Vasai- Virar Sub -Region (hereinafter 
referred to as “ the said Development Control Regulations ") have been sanctioned by the Government in 
the Urban Development Department under Section 31( 1 ) of the said Act vide Notification No. TPS- 1201 / 
1813/CR -48 / 2002/UD - 12 , dated the 16th February 2004 ; 


And whereas , the Managing Director of the said Special Planning Authority , vide letter dated 
28th July 2011 has brought to the notice of the Government that there is some conflict in the provisions 
of the Regulation No. 3 . 2 .2 . 1 (i)(a ), Regulation No. 5 .28, the preamble to Appendix - XVII and Clause 12 of 
the said Appendix of the said Development Control Regulations ; 


And Whereas , in the light of the above and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government feels it necessary to suitably modify the said Regulations 
urgently in the larger public interest so as to remove the said conflict and to make the samemore effective 
(hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) . 


Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub - section ( 1AA ) of section 37 of the 
said Act , the Government hereby , publishes this notice for inviting suggestions and / or objections in 
respect of the said Modification appended hereto as Annexure - X , from the general public within 30 ( thirty ) 
days from the date of publication of the notice in Official Gazette . The suggestions and / or objections shall 
be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai, 
who is hereby appointed as the Officer and authorized to hear the suggestions and / or objections which 

the aforesaid prescribed period and obtain the say of the said Special Planning 
Authority and submit his report to the Government . Only the suggestions and/ or objections received 
within the aforesaid stipulated period shall be considered by the Government ; 


A copy of the modifications proposed under Annexure -X to this Notice regarding the Development 
Control Regulations- 2001 for the Vasai-Virar Sub - Region shall be kept open for inspection by the general 
public in the offices of the following officers for the period of one month : 


( 1) The Managing Director, City and Industrial Development Corporation of Maharashtra 
Limited (CIDCO ), CIDCO Bhavan , C . B . D . Belapur , Navi Mumbai. 


( 2 ) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 
( 3 ) The Commissioner, Vasai- Virar City Municipal Corporation , Virar . 
(4 ) The Town Planner , Palghar Branch , Palghar , Dist . Thane . 


This notice shall also be available on the Government website www .maharashtra . gov. in . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०१४ / माघ १७- २३, शके १९३५ 


ANNEXURE - X 


(Accompaniment to the Government Notice No . TPS . 1213 / 1260/ C . R . 161/ 13 /UD - 12 , 

dated 5th February 2014 ) 


Proposed Modification in the Development Control Regulations of the 

Vasai-Virar Sub -Region 


Proposed Modification 


Sanctioned Provision 

( 1 ) 


( 2 ) 


Regulation No. 3. 2 . 2 . 1 (i). — Residential activity 
only for housing the economically Weaker Sections 
of the society shall be permitted subject 
to : 


Regulation No. 3. 2 . 2 . 1 (i). - Residential activity 
shall be permissible primarily for housing the 
Economically Weaker Sections of the society , 
subject to the development being as per the 
provisions of Appendix XVII. 


(a ) No tenement exceeds built- up area of 25 
sq .m . inclusive of toilet facilities ; 


(6 ) The development shall be as per the 
provisions of Appendix XVII. 


Regulation No. 3 . 2 . 2 .2 . - Housing Schemes of 
Economically Weaker Sections of the Society , 
undertaken by the Maharashtra Housing and Area 
Development Authority , shall be permitted without 
restrictions and conditions mentioned in 
Regulation No. 3 . 2 . 2 . 1 above, however , in 
accordance with the prevailing Government 
orders . 


Regulation No. 3. 2 . 2 . 2 . — Housing Schemes of 
the Economically Weaker Sections of Society , 
undertaken by theMaharashtra Housing and Area 
Development Authority (MHADA ), the Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority 
(M . M . R . D .A ), the City and Industrial Development 
Corporation (CIDCO ) and the Vasai- Virar City 
Municipal Corporation shall be permissible in 
accordance with the prevailing Government orders, 
applicable to such Schemes, without the restrictions 
and conditions mentioned in Regulation No. 3.2 .2 . 1 
above . 


Regulation No. 5 . 28 Housing Schemes for 
Economically Weaker Sections . — These shall be 
permitted in the General and Special Residential 
Zones and Low Density Residential Zone as per 
Appendix XVII. Schemes for EWS and LIG under 
taken by the MHADA shall be permitted as per 
the prevailing Government orders . 


Regulation No. 5 . 28 Housing Schemes for 
Economically Weaker Sections.. — These shall be 
permissible in theGeneral and Special Residential 
Zones and Low Density Residential Zone as per 
Appendix XVII. Schemes for EWS and LIG under 
taken by the Maharashtra Housing and Area 
Development Authority (MHADA ), the Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority 
( M .M . R . D . A ), the City and Industrial Development 
Corporation (CIDCO ) and the Vasai-Virar City 
Municipal Corporation shall be permissible as per 
the prevailing Government orders , applicable to 
such Schemes. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६- १२, २०१४ /माघ १७ -२३, शके १९३५ 


Sanctioned Provision 

( 1 ) 


Proposed Modification 

( 2 ) 


Appendix XVII 
REGULATIONS FOR HOUSING FOR 
ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (E .W .S.) 

(Regulation No. 5 . 28 ) 
Preamble . — The following special regulations 
shall be applicable for Housing Schemes for 
Economically Weaker Sections. The housing 
schemes for Economically Weaker Sections 
undertaken by the owner other than Maharashtra 
Housing and Area Development Authority shall 
have every tenement of maximum built -up area 
upto of 25 sq . m . inclusive of independent toilet 
liet facilities. 


Appendix XVII 
REGULATIONS FOR HOUSING FOR 
ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (E .W .S.) 

(Regulation No. 5 .28 ) 
Preamble. — The following special regulations 
shall be applicable to the Housing Schemes for the 
Economically Weaker Sections. The Housing 
Schemes for the Economically Weaker Sections 
undertaken by the owner other than the 
Maharashtra Housing and Area Development 
Authority (MHADA ) , the Mumbai Metropolitan 
Region Development Authority (M . M . R .D . A .), the 
City and Industrial Development Corporation 
(CIDCO ) and the Vasai- Virar City Municipal 
Corporation shall have every tenement of 
maximum built-up area upto 25 sq . m . inclusive of 
independent toilet facilities : 


Provided that construction of tenements of 
higher size on the same plot shall also be permissible 
in accordance with the provisions of clause 12 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY V . PAWAR , 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


